एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका 
या मानधनी कर्मचाऱ्यांना सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी “भाऊबीज भेट” रक्कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.२१७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६,दि.२३ फेब्रुवारी २०१८ 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत ९७४७५ अंगणवाडी सेविका, ९७४७५ 
अंगणवाडी मदतनीस व १३०११ मिनी अंगणवाडी सेविका अशा एकूण २,०७,९६१ मानधनी कर्मचाऱ्यांना 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी प्रत्येकी रु. २,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी 
सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी 
प्रत्येकी रु. २,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व 
मिनी अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट अदा करण्याकरिता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून यासाठी 
होणारा खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक :- एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, (०८) (०६) एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, (भाऊबीज भेट) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) (२२३६ १९५४), ३१-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधुन रुपये 
३९५३.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी कार्यरत अंगणवाडी 
सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट अदा करण्याची कार्यवाही तातडीने 
करावी. 
४. हाशासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३९/१४७२, दिनांक ०८/०८/२०१९ व 
वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२२/व्यय-६, दिनांक ३०/०८/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.२१७/का.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०५११४५३९७३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
La | 5 | n g : CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Women And Child 


R a mM C h a n d ra G U J a | Development Department 


Date: 2019.12.20 12:04:25 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ,महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास ,पुणे 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर 
) 
) 


A) -O 


CC AN 


mm 


CS Cc 
YS र..> Ye De Sel IS Sse <-> २ 


wen 


१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४) अवर सचिव (का.४) महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया सदर निधी 805 वर वितरीत करण्यात यावा. 
१५) महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
६) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


